भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यां करिता 
घेण्यात येणाऱ्या विभागीय परीक्षेच्या 


अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांकः आयपीएस-३६१६/प्र.क्र.१०३/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २९ मार्च, २०२२ 


संदर्भ :-१) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. आयपीएस-३६१६/प्र.क्र.१०३/पोल-१, 
दिनांक १०.०१.२०१९. 
2) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक प्रशि/ 
परिक्षा- २/ भापोसे अभ्यासक्रम/२०२०/२६५, दिनांक-२७.०१.२०२१. 


शासन पूरकपत्र :- 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. आयपीएस-३६१६/प्र.क्र.१०३/पोल-१, दिनांक १०.०१.२०१९ याच्या 


परिशिष्टातील “ Paper No. १, Minor Acts (with book)” या शीर्षकाच्या तक्त्यातील अ.क्र. 25" येथील नोंदीनंतर 


पुढीलप्रमाणे अ.क्र. 26' ही नोंद दाखल करण्यात येत आहे :- 


26 Maharashtra Police Act (XXII of 1951) Entire Act 


2. हे शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आले 


असून, त्याचा संकेतांक २०२२०३२९१५४९१८१८२९ असा आहे. हे शासन पूरकपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, VENKATESH oie 5... 
BHAT con ou 
(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव, 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. गृहमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


५. मा. राज्यमंत्री, गृह (हाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः आयपीएस-३६१६/प्र.क्र.१०३/पोल-१ 


७. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. अपर पोलीस महासंचालक, (प्रशिक्षण व खास पथके), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक 

१०. सहायक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. निवड फाईल, पोल-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


